राज्य आपत्ती सौम्यीकरण निधी अंतर्गत 
आपत्ती सौम्यीकरण प्रस्तावांचे मूल्यमापन 
करण्याकरीता प्रकल्प मूल्यमापन समिती 
(Project Appraisal Committee) (PAC) व 
तांत्रिक मूल्यमापन समिती Technical 
Appraisal Committee (TAC) गठीत 
करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
(आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन) 
शासन निर्णय क्रमांक :-आव्यप्र-२०२३/प्र.क्र.१२६/आव्यप्र-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४००००३२. 
दिनांक: ०३ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा:- 
१) राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्या दि. १४ जानेवारी, २०२२ 

रोजीच्या मार्गदर्शक सुचना. 

महसूल व वन विभाग झासन निर्णय क्र. आव्यप्र-२०२१/प्र.क्र.१५५/आव्यप्र-१, 

दि. २ मार्च,२०२३. 

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्या दि. ६ मार्च २०२३ रोजीच्या 

मार्गदर्शक सुचना. 

४ दि. २९.८.२०२३ रोजीच्या राज्य कार्यकारी समितीच्या बैठकीचे दि.५.९.२०२३ रोजी निर्गमित 
केलेले इतिवृत्त. 


टु: 


AN 
— 


प्रस्तावना:- 

१५ व्या वित्त आयोगाने केंद्राने व राज्याने घोषित केलेल्या आपत्तींचे सौम्यीकरण करण्यासाठी 
राज्य आपत्ती सौम्यीकरण निधी (SDMA) अंतर्गत राज्याला निधी मंजूर Hor आहे. सदर निधीचा 
विनीयोग करण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.), नवी दिल्ली यांनी दि. 
१४ मार्च २०२२ रोजी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. सदर मार्गदर्शक सूचनांमध्ये आपत्ती 
सौम्यिकरणांतर्गत जी कामे करावयाची आहेत, त्या कामाच्या प्रस्तावांचे तांत्रिक मूल्यमापन 
करण्याकरीता राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या सदस्याच्या अध्यक्षतेखाली मूल्यमापन 
समिती गठित करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार संदर्भाधिन क्रमांक ०२ येथील दि. 
०२.०३.२०२३ च्या शासन निर्णयानुसार मूल्यमापन समिती गठित करण्यात आली होती. 
तथापि, राज्य आपत्ती सौम्यिकरण निधीकरीता राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण 
(एन.डी.एम.ए.), नवी दिल्ली यांनी दिनांक ०६.०३.२०२३ च्या पत्रान्वये सविस्तर मार्गदर्शक सूचना 
निर्गमित केल्या आहेत. त्यासूचनांमध्ये राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण आपत्ती 
सौम्यिकरणांतर्गत प्राप्त होणा-या प्रस्तावांचे म्हणजे प्रि-फिजीबिलीटी चेक या नमून्यात प्राप्त होणा-या 
प्रस्तावांचे मूल्यमापन करण्यासाठी प्रकल्प मूल्यमापन समिती (Project Appraisal Committee) 
(PAC) व डि.पी.आर. नमून्यात प्राप्त होणा-या प्रस्तावांचे मूल्यमापन करण्यासाठी तांत्रिक मूल्यमापन 


शासन निर्णय क्रमांकः आव्यप्र-२०२३/प्र.क्र.१२६/आव्यप्र-२ 


समिती Technical Appraisal Committee (TAC) गठित करेल असे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार 
प्रकल्प मूल्यमापन समिती (PAC) व तांत्रिक मूल्यमापन समिती (TAC) ची रचना प्रस्तावित करुन 
प्रस्ताव दि. २९.०८.२०२३ रोजी आयोजित केलेल्या राज्य कार्यकारी समितीच्या बैठकीत सादर 
करण्यात आला होता. त्यावर राज्य कार्यकारी समितीने बैठकीमध्ये दोन्ही समित्यांची रचना निश्चित 
केली असून समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त दि. ५.०९.२०२३ रोजी निर्गमित झाले आहे. त्यानुसार दोन्ही 
समित्या गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्य आपत्ती 
सौम्यिकरण निधी अंतर्गत आपत्ती सौम्यिकरणाच्या कामांच्या प्रस्तावांचे मूल्यमापन करण्याकरीता 
प्रकल्प मूल्यमापन समिती (PAC) व तांत्रिक मूल्यमापन समिती (TAC) खालील प्रमाणे गठित 
करण्यात येत आहे. 


प्रकल्प मूल्यमापन समिती - Project Appraisal Committee (PAC) समिती - Project Appraisal Committee (PAC 


a मंत्री (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन) तथा सदस्य, अध्यक्ष 
राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (SDMA) 

२ अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग) सदस्य 

३. | अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) सदस्य 
प्रधान सचिव (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन सदस्य 
विभाग) 

प. प्रस्तावाशी संबंधित विभागाचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सदस्य 
सचिव/ सचिव 

६. । प्रस्तावाशी संबंधित विभागाचा तांत्रिक प्रतिनधी (मुख्य सदस्य 
अभियंता दर्जापेक्षा कमी नसळेला अधिकारी) 

७. | संचालक, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग सदस्य सचिव 


२. सदर समिती प्री-फिजीबिलीटी चेक (Pre-Feasibility Check) FHA प्राप्त झालेल्या 
प्रस्तावांचे vars faa तांत्रिक व सामाजिक दृष्ट्या मूल्यमापन करुन प्रस्तावाबाबत राज्य 
आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास Brora करेळ. सदर समितीची कार्यकक्षा राष्ट्रीय आपत्ती 
व्यवस्थापन प्राधिकरणाने दिनांक ६.३.२०२३ रोजी निर्गमित केलेल्या मागदर्शक सूचनांमधील मधील 
निर्देशानुसार असेल. मार्गदर्शक सूचनांनुसार समितीची कार्यपध्दती थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहे. 


Project Appraisal Committee (PAC) 


The Disaster Management Authorities will constitute Project Appraisal 
Committees (PAC) for administrative, technical and financial appraisal of the projects. 
PAC may examine that the projects follow government guidelines and instruction to 
assist the Secretariat of Authority on any administrative or financial matters, which 
may be referred to the PAC. This committee appraises the project based on technical 
considerations and instructions issued by the Disaster Management Authorities. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आव्यप्र-२०२३/प्र.क्र.१२६/आव्यप्र-२ 


a) The PACs consist of Members, of NDMA /SDMA, the officials, disaster 
management experts with experience in the field of disaster risk reduction and other 
relevant fields. 


b) The PACs are responsible for a social, technical and financial review of the 
projects assigned to them by the Disaster Management Authorities and provide 
recommendations on the design, formulation and approval of the projects. 


c) The PACs function on specific assignments and financial remuneration for 
their technical services, travel and subsistence costs of the members of the PAC are 
met through NDMF/ SDMFs. 


३. सदर समितीच्या बैठकीमध्ये वित्तीय सल्लागार तथा सह सचिव (आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग), 
यु.एन.डी.पी. प्रतिनधी, युनिसेफ प्रतिनिधी, प्रकल्प संनियंत्रण गट प्रतिनिधी, विभागाने सूचीबध्द 
केलेला सल्लागार (Consultant) यांना तसेच प्रस्तावाच्या आवश्‍यकतेनुसार अपेक्षित विशेष निमंत्रित 
यांना बैठकीस आमंत्रित करण्यात यावे. 


४. तांत्रिक मूल्यमापन समिती - Technical Appraisal Committee (TAC) मूल्यमापन समिती - Technical Appraisal Committee (TAC 


Pol प्रा. रवी सिन्हा, आय.आय.टी., मुंबई तथा सदस्य, राज्य अध्यक्ष 
आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (SDMA) 
प्रतिनिधी, भारतीय हवामान विभाग (IMD) सदस्य 
३. प्रतिनिधी, भारतीय भूसर्वेक्षण विभाग, (GSI) सदस्य 
मुख्य अभियंता, (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) सदस्य 
५. | मुख्य अभियंता, (जलसंपदा विभाग) सदस्य 
६. । मुख्य अभियंता, (ऊर्जा विभाग) सदस्य 
प्रस्तावाशी संबंधित विभागाचा तांत्रिक प्रतिनधी (मुख्य सदस्य 
अभियंता दर्जापेक्षा कमी नसलेला अधिकारी) 
2 वित्तीय सल्लागार तथा सह सचिव (आपत्ती व्यवस्थापन | सदस्य सचिव 
प्रभाग)/ अधिक्षक अभियंता, आपत्ती सौम्यिकरण प्रकल्प, 
आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग 


सदर समिती डी.पी.आर. नमून्यात प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांचे तांत्रिक, वित्तीय व सामाजिक 
दृष्ट्या मूल्यमापन मूल्यमापन करुन प्रस्तावाबाबत राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास शिफारशी 
करेल. सदर समितीची कार्यकक्षा राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने दि. ६.३.२०२३ रोजी 
निर्गमित केलेल्या मागदर्शक सूचनांमधील निर्देशानुसार असेल. मार्गदर्शक सूचनांनुसार समितीची 
कार्यपध्दती थोडक्यात खालीलप्रमाणे असेल. 


Technical Advisory Committee (TAC) 


NDMA and SDMAs will constitute Technical Advisory Committees (TAC) to give 
overall technical guidance to NDMA / SDMA for design and development of mitigation 
project and refining the mitigation strategy. TAC to appraise projects from technical 
and social point of view and give its recommendations to the authority and to conduct 
technical review of projects sanctioned from mitigation funds and_ give 
recommendations for improvement. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आव्यप्र-२०२३/प्र.क्र.१२६/आव्यप्र-२ 


The TACs will consist of members / officers of the authority (as may be decided 
by the authority) and technical experts from the disaster risk reduction and other 
relevant sectors. Some Disaster Management Experts may be invited for all the 
meetings for cross cutting perspective, while relevant hazard / theme experts may be 
invited for specific project appraisal meetings. TAC will also give expert technical 
advice on the mitigation strategy and action plan to reduce disaster risk relating to the 
identified hazard. The NDMA / SDMAs can consult the TAC on technical aspects of the 
project and seek its opinion. The expenses of the TAC including honorarium to attend 
meetings, travel expenses etc will be borne from the mitigation funds. 


५. तांत्रिक मुल्यमापन समितीसमोर डी.पी.आर. च्या नमुन्यात प्रस्ताव सादर करताना त्या 
ठिकाणाचे डी.जी.पी.एस. प्रणालीवर आधारित असलेल्या सर्वेक्षणानुसार सर्वेक्षण करुन डी.पी.आर. 
सादर करणे बंधनकारक राहील. 


६. सदर समितीच्या बैठकीमध्ये यु.एन.डी.पी. प्रतिनधी, युनिसेफ प्रतिनिधी, प्रकल्प संनियंत्रण 
गट प्रतिनिधी, विभागाने सूचीबध्द केलेला सल्लागार (Consultant) यांना तसेच प्रस्तावाच्या 
आवश्यकतेनुसार अपेक्षित विशेष निमंत्रित यांना बैठकीस आमंत्रित करण्यात यावे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१००३१५३६१७९९१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANDEEP NAMDEO KAMBLE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVI 
SA N D ) E E P FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b397fcb3ef8423557755d7d4cf38232e23ade4cc99bcaf818e 


1f49cebd842804, 


pseudonym=E14A6C7BDC7544D 127BE94A39CB259A8518EA959, 
serialNumber=BA 1E056AD55B2F343783A4C13760C8EEF 1236DF77E 


BD34A5CC6127A29F1650B1, cn=SANDEEP NAMDEO KAMBLE 


Date: 2023.10.03 15:40:09 +05'30' 


(संदीप ना. कांबळे ) 

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति :- 
) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य. 
) मा. उप मुख्यमंत्री तथा मंत्री (गृह),मंत्राळय, मुंबई. 
) मा. उप मुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त),मंत्राळय, मुंबई. 
) मा. मंत्री, (महसूल), मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. मंत्री, (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन),मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


मा. मंत्री, (सार्वजनिक आरोग्य), मंत्रालय, मुंबई. 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन,मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, (जलसंपदा विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, खारभुमी विकास विभाग, (जलसंपदा विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, ( ऊर्जा विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

संचालक, (आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण. 


११ 
१२ 
१३ 
१8 
१५ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आव्यप्र-२०२३/प्र.क्र.१२६/आव्यप्र-२ 


१६) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण, मुंबई. 
१७ मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, हॉगकॉग बँक बिल्डींग, ४ था मजला, 
हुतात्मा चौक, मुंबई. 

१८) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड. 

१९) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी foes Aas. 

२०) वित्तीय सल्लागार तथा उपसचिव, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१)प्रा. रवी सिन्हा, आय.आय.टी., मुंबई तथा सदस्य, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण. 

२२)प्रा.दिपंकर चौधरी, आय.आय.टी. मुंबई तथा सदस्य, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण. 

२३) संचालक, भारतीय हवामान विभाग (IMD). 

२४) उप महा संचालक, भारतीय भूसर्वेक्षण विभाग, (GSI!) पुणे. 

२५) महालेखापाल (महाराष्ट्र-१) मुंबई/नागपूर. 

२६) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

२७) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


२८) कक्ष अधिकारी, कार्यासन 4-99, मदत व पुनर्वसन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२९) कक्ष अधिकारी, (व्यय-९), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

30) लेखाधिकारी, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३१)मे. ब्रेथवेट आणि कंपनी लिमिटेड. 

३२)मे. एच.एल.एल. लाईफ केअर लिमिटेड 

३३)मे. टि.सी.आय.एल. 

३४ महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एम.एस.आर.डी.सी.) 

34) निवड नस्ती/ आव्यप्र-२. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


